सन 2029-22 या वित्तीय वर्षासाठी वैद्यकीय 
शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या 
अधिपत्याखालील झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये 
व रूग्णालये यांना लागणाऱ्या औषधी व सर्जिकल 
साहित्य, रसायने व उपकरणे इत्यादी बाबींची 
खरेदी हाफकिन महामंडळाकडून करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत- शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. २०८ /प्रशासन-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २४ मार्च २०२२ 


संदर्भ:- 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी २०१६/प्र.क्र. ८२/भाग-|॥, उद्योग- 
४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. २४०/प्रशा-२, 
दिनांक २६.०७.२०१७ 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम , दि. १७.०४.२०१५ 

४) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवेैशिवसं/औखक/औषधी व 
सर्जिकल बाबी/ प्र. मा. /८७८४/२०२१, दि. १७.०६.२०२१ 

५) समक्रमांक शासन निर्णय दि.०३.०८.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक ५ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील ७ व्या 


ओळीत “रू. १४३,८६,८२,२७९/- (रूपये vost त्रेचाळीस कोटी शाहाऐंशी लाख ब्याऐंशी हजार दोनठो 


Vala फक्त )” ऐवजी “रू. १४३,८६,८१,८८९/- (रूपये vost त्रेचाळीस कोटी शाहाऐंशी लाख 


एक्याऐंशी हजार आठशे एकोणनव्वद फक्त)” असे वाचावे. 


तसेच संदर्भाधीन अनुक्रमांक ५ येथील शासन निर्णयातील विवरणपत्रातील अनुक्रमांक ५ च्या 


तिस-या रकान्यात “ ४,६८,१३,२००” ऐवजी “३,२९,३२,७००” असे वाचावे. तसेच या विवरणपत्रात 


शासन निर्णय क्र.वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. २०८ /प्रशासन-२ दिनांक :- २४ मार्च २०२२ 


अनुक्रमांक १२ हा रकाना अंतर्भुत करण्यात येत असून या सर्व रकान्याची एकूण किंमत व एकूण बाबी 


खालीलप्रमाणे वाचावे. 
अ.क्र. | बाबींचे नाव एकूण बाबी | एकूण किंमत (रूपये) 
92. | Dental Medicine & Material ११ १,३८,८०,११० 
एकूण किंमत रूपये ४३२ १४३,८६,८१,८८९ 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलबध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२२०३२४१४४९४९९९१३ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


॥॥॥॥-॥९0: 
JOGDAND : 


(महादेव जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई. 


व्यवस्थापकीय संचाळक, हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
., सर्व अधिष्ठाता / अधीक्षक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालय 


७. निवडनस्ती (प्रशासन -२) 


